महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप्र-१३१८/प्र.क्र.७८/चौदा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २० मे, २०२२ 


संदर्भ- १. सा.प्र.वि. समक्रमांकीत शासन आदेशा दि.२८.०३.२०१९ 
२. सा.प्र.वि. समक्रमांकीत शासन seat दि.३१.०८.२०२० 
३. सा.प्र.वि. समक्रमांकीत शासन आदेडा दि.२९.०४.२०२१ 


आदेशा 


श्री.सु.सा.चौधरी, सह सचिव, यांची संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, 
नाशिक या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तसेच संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन आदेशान्वये 
श्री.सु.सा.चौधरी, सह सचिव यांच्या प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, नाशिक या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस 
अनुक्रमे दि.२७.०३.२०२१ व दि.२७.०३.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदत दि.२७.०३.२०२२ 
रोजी संपुष्टात आली आहे. 
२. आता, या आदेशान्वये श्री.सु.सा.चौधरी, सह सचिव यांच्या प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, नाशिक 
या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.२८.०३.२०२२ पासून दि.३०.०४.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०५२०१६२५५६०७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed 
DN: c=IN, 


ra, OU=GENERAL 
IN DEPARTMENT, postalCode=400032, 


SUCHITA MOHAN “si 
2.5.4.20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757¢1425d0a03e653b 
c4f0a25b70698158e, 

M A H A | serialNumber=e146a6ddc8fb6681d49a5099661d41639da6c56841 


9071 bb9cdfd8a2e08058c, cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 
Date: 2022.05.20 16:28:40 +05'30' 


(सु. Al. महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ADMINISTI 
st=Mahi 


प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई 
३. अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक. 
. सह/उप सचिव, सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. श्री.सु.सा.चौधरी, प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, नाशिक. 
. सह/उप सचिव (का-११-आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


on SG OM 


